केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षा अभियान योजनेअंतर्गत 
अनुसूचित जाती सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा 
अखर्चित निधी सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय 
निधीतून वितरीत करणेबाबत. 

केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २२०२आय७४६) 

राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २२०२आय७५५) 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२१/प्र.क्र. ०३/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २९ जुले, २०२१ 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.६.४.२०२०१ 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थस-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.६.२०२१ 

3) केंद्र शासन, मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचे पत्र W.F.No.9-2/2020-1S.9AST), दि.१९.०३.२०२१ 

४) शाळेय शिक्षण विभागाची नस्ती क्र.शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१११/भाग-२ सुधा/एस.डी.-१ 
प्रस्तावना :- 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२४.६.२०२१ रोजीच्या परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना विषाणूमुळे 
उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरीणाची 
कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहे. केंद्र शासनाने या योजनेसाठी संदर्भाधीन क्र.३ येथील दि.१९.३.२०२१ रोजीच्या 
पत्रान्वये माध्यमिक शिक्षणासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आवर्ती खर्चाकरीता रु.३६७४.९४ लाख इतका निधी 
वितरित केला आहे. अनुसूचित जाती उप योनर्जेतर्गत शालेय शिक्षण विभागाकडून अंमलबजावणी करण्यात येत 
असलेल्या केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षा अभियान या योजनेसाठी अनुसूचित जाती घटकासाठी केंद्र हिस्सा 
रु.३६७४.९४ लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.२४४९.९६ लाख वितरीत करण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाकडून 
संदर्भाधीन क्र.४ अन्वये सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत शाळेय पोषण आहार या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी सन २०२०-२१ मध्ये केंद्र 
शासनाने माध्यमिक शिक्षणासाठी आवर्ती खर्चासाठी उपलब्ध करुन दिलेला निधी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
मागणी क्र.एन-२, २२०२, समग्र शिक्षा अभियान योजनेंतर्गत उपलब्ध तरतूदीतून वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस 
अनसुसरुन केंद्र व राज्य हिस्सा यासाठी पुढीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
क्र. योजनेचे नांव व लेखाशिर्ष सन २०२०-२१ या शासन निर्णयान्वये 
मधील अर्थसंकल्पीय | वितरीत करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
णि समग्र शिक्षा अभियान (cha हिस्सा ६०%) ४६१४.०० ३६७४.९४ 
(२२०२आय७४६) ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
2 । समग्र शिक्षा अभियान (राज्य हिस्सा ४०%) ३०७६.०० २४४९.९६ 
(२२०२आय७५५) ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर 
एकुण ७६९०.०० ६१२४.९० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र. ०३/अर्थसंकल्प (विघयो) 


२. उपरोक्तप्रमाणे एकूण रु.६१२४.०० लाख (अक्षरी रुपये एकसष्ट कोटी चोवीस लाख फक्त) इतका निधी 


प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण 
प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने 
काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार 
याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा 
अहवाल, ळलेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनेहाय तसेच साध्य झाळेळे भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी 
उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्त, 
समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व शालेय शिक्षण विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० 
तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 

३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२४.०६.२०२१ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 

५. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२४.०६.२०२१ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.५६५/२०२१/ 
व्यय-१४, दि.३१.०३.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७२९१५५३५८८८२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Prashant Pundlik Wagh 
=Government of Mi 


254. 
240f1 


ig! 
DN: c- jaharashtra, ou=Social Justice 
rashan Spell दा दी 
‘st=Mi 


1d 1 e68c290a7221620636ede8425d6a870aa0 
bi 


& 


. }0f1 847 26b6cBe6b832, 
serial INumber=5599270e38b296e5e5d8 14ff5976561a3ec66d8 
75aeb425d735e1d7c12140929, cn=Prashant Pundlik Wagh 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


Ee) 


अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, yar मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग. 


A 


“८2 


SGM fC ०८ 
SD 2 So. SS I Oe जव 


(३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


